विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळाकरीता सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध “विशेष निधी” 
(Special Funds) वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२० 


वाचा:- 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, 
दिनांक १९ जुले, २०११ 


२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१२/प्र.क्र.६९/का.१४१८, 
दिनांक १२ जुले, २०१२ 


३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१३/प्र.क्र.४/का.१४१८, 
दिनांक २४ जुले, २०१३ 


४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.विमंका २०१८/प्र.क्र.3३/का.१४१६, 
दिनांक २३ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाकरीता “विशेष निधी” (Special 5५॥॥०9 देण्याबाबत राज्य शासनाच्या प्रस्तावाबाबत मा. 
राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या निदेशांनुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास 
मंडळांकरीता “मानव विकास कार्यक्रम” (Human Development Programme) अंतर्गत 
जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक योजनांकरीता “पुरक स्त्रोत” (Supplementary Resources) म्हणून 
प्रत्येकी रू. ५०.०० कोटी याप्रमाणे एकूण रू.१५०.०० कोटी इतका “विशेष निधी” (Special Funds) 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध करण्याबाबत संदर्भ क्र.४ येथील नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विमंका-२०१८/प्र.क्र.३३/का.१४१६, दिनांक २३ जुले, २०१९ अन्वये घेण्यात आला 
आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयास अनुलक्षून व संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात आलेली 
“प्रशासकीय मान्यता” च्या अनुषंगाने “मानव विकास कार्यक्रम” (Human Development 
Programme) अंतर्गत निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


शासन निर्णय:- 


विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांकरीता संदर्भाधीन नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विमंका-२०१८/प्र.क्र.३३/का.१४१६, दिनांक २३ जुले, २०१९ अन्वये “मानव 
विकास कार्यक्रम (Human Development Programme)” अंतर्गत जिल्हा/ तालुका स्पेसिफिक 
योजना (District/ Tehsil Specific Scheme) करिता “UND स्रोत” (Supplementary 
Resources) म्हणून प्रत्येकी रू. ५०.०० कोटी याप्रमाणे एकूण W.940.00 कोटी इतका “विशेष 
निधी” (Special Funds) अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पित “fears निधी” 
(Special Funds) पैकी संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) यांच्याकडून दिलेल्या 
“प्रशासकीय मान्यते (Administrative Approval)” नुसार सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे एकूण रू.१२०.६०५३ कोटी (अक्षरी रुपये एकशे वीस कोटी साठ लक्ष त्रेपन्न हजार 
फक्‍त) इतका निधी संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


२. “मानव विकास कार्यक्रम” (Human Development Programme) अंतर्गत रूग्णवाहिका व 
शववाहिका खरेदी अनुज्ञेय नाही. तसेच, सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ५०० 
रूग्णवाहिका खरेदी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून त्याकरिता सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाकडून रू. २५ कोटी इतका निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. यास्तव, जिल्हाधिकारी 
(District 901800) यांच्याकडून “विशेष निधी” (Special Funds) अंतर्गत “जिल्हा/ तालुका 
स्पेसिफिक योजना (District/ Tehsil Specific Scheme)” अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेले रूग्णवाहिका/ शववाहिका खरेदीचे प्रस्ताव अमान्य करण्यात यावेत. तसेच, नगरपरिषद 
क्षेत्रा (Municipal Council Area) तील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली कामे देखील अमान्य 
करण्यात येत आहेत. यास्तव, संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) Bl सदरहू कामांचे 
प्रशासकीय मान्यता Seat (Administrative Approval) रद्द करण्याबाबत आवशयक कार्यवाही 
करावी. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी रद्द करावयाच्या कामांची यादी “विवरणपत्र- ब” 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे. 


3: “मानव विकास कार्यक्रम (Human Development Programme)” अंतर्गत 
जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक योजनांकरीता “पूरक स्त्रोत” (Supplementary Resources) म्हणून 
वापरावयाचा असून “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” (Commissioner, Human 
Development, Aurangabad) व संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) यांनी निधी खर्च 
करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. संबंधित 
जिल्हाधिकारी (District Collector) यांनी विहित मर्यादेत खर्च करावा व मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हाधिकारी 
(District Collector) यांना वितरित केलेल्या “faars निधी” (Special Funds) चा खर्च “मागणी 
क्रमांक ओ-१०, ४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च, ००, १०२-सामूहिक 
विकास, (००)(०२) वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम)(दत्तमत) (४५१५ 
००३९) ५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांकरिता “मागणी क्रमांक ओ-१०, 
४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च, ००, १०२-सामूहिक विकास, (००)(०२) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम)(दत्तमत) (४५१५ ००३९) ५३-मोठी 
बांधकामे” या लेखाशिर्षातर्गत झालेला खर्च व प्रधान महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई/नागपूर यांनी 
नोंदविलेला खर्च याबाबतचा ताळमेळ संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) यांनी विहित 
वेळेत पूर्ण करून खर्चाचा अहवाल “आयुक्त, मानव विकास, औरंगाबाद” (Commissioner, 
Human Development, Aurangabad) यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


षु. “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” (Commissioner, Human Development, 
Aurangabad) यांनी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी (District 00॥8०0) यांच्याकडून “विशेष निधी” 
(Special Funds) मधून झालेल्या खर्चाची “उपयोगिता प्रमाणपत्रे ((1॥॥28101 Certificate)” प्राप्त 
करून ती नियोजन विभागाकडे सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. “आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्‍तालय, औरंगाबाद” (Commissioner, Human 
Development, Aurangabad) यांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता विदर्भ, मराठवाडा व 
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांकरीता “मानव विकास कार्यक्रम (Human Development 
Programme)” अंतर्गत जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक योजनां (District/ Tehsil Specific Scheme) 
करिता “पूरक स्त्रोत” म्हणून उपलब्ध एकूण W.940.00 कोटी “विशेष निधी” (Special Funds) 
मधून घेण्यात आलेली कामे, विनियोग झाळेला निधी व मानव विकास निर्देशांक (Human 
Development Index) मध्ये झाळेली वाढ याबाबत जिल्हाधिकारी (District Collector) यांच्याकडून 
अहवाल संकलित करावेत. त्यानुषंगाने, सदर योजनेतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या 
फलनिष्पत्तीबाबत निरिक्षणे नोंदवून सविस्तर अहवाल तयार करून दिनांक ३१ मे, २०२० पूर्वी 
नियोजन विभागाकडे सादर करावा. 


७. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७०/२०२०/व्यय-८, दिनांक २७/०२/२०२०, 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८९/२०२०/कोषा प्रशा-५,दिनांक ०६/०३/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
४१/अर्थ-१६, दिनांक ११/०३/२०२० अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१६१८११०४४११६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Maya Roop 
Vasudeo 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
प. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


२५. 


२३५. 


सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 

मा. अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 

मा. अध्यक्ष, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 

मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई 

सर्व सन्माननीय राज्यसभा /लोकसभा सदस्य 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
आयुक्‍त (मानव विकास), मानव विकास आयुक्तालय, पहिला मजला, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ, 
अदालत रोड, औरंगाबाद 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 

सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 

सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

उप संचालक, नगर पालिका प्रशासन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, महाराष्ट्र 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

सर्व सह/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (व्यय-८/कोषा प्रशा/ अर्थ १६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (का. १४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


(शासन निर्णय क्र. विमंका २०१८/प्र.क्र.३३/का. १४१६, दिनांक १६मार्च, २०२० चे सहपत्र) 


विवरणपत्र- अ 

(रु. लाखात) 

अ. वजला नोव तालुक्यांची । प्रश्ञासकीय हावयाचा वितरित 
re ल्ह्याचे नाव Se | eee || “NIA 

निधी 
[eel 3 8 दु 
अ) उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 

peas पालघर ६ १०७४.३० १०७४.३० 

२ ठाणे २ ४६८.०० ४६८.०० 

३ | रायगड zs 220.40 220.40 

8  । सिंधुदुर्ग ye 238.00 238.00 
एकूण कोकण विभाग चिं १९९६.८० १९९६.८० 

५ | नाशिक ८ १०४१.८९ ९८३.७७ 

६ | धुळे ४ ४४२.९८ २७९.४५ 

७ । नंदूरबार & ५११.२६ ४९९.२६ 

८ | जळगांव 9 £33.40 633.49 
एकूण नाशिक विभाग २५ २८२९.७० २५९६.०५ 
एकूण उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई ३५ ४८२६.५० ४५९२.८५ 

ब) मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 

९ । जालना ८ १३१६.८४ ११८०.८४ 
१०. परभणी ९ १३१४.९६ ११८८.९६ 
Ey q | हिंगोली 3 ४९२.२५ ४५०.२५ 
१२ | बीड a १६६.४० १५२.४० 
१३ । नांदेड ९ १३०९.९४ ११९१.६८ 
एकूण मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद ३० ४६००.३९ ४१६४.१३ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


तालुक्यांची वितरित 
अ. तालुक्यांची । प्रशासकीय करतात 
जिल्ह्याचे नाव ठ करावयाचा 
क्र. संख्या । मान्यता रक्‍कम 
निधी 
a २ 3 छै चु 
क) विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 

१४ । बुलडाणा ७ ८५८.०० ७३३.१४ 
१५ । अकोला | 922.199 922.199 
१६ | वाशिम 8 १९३.८४ १६७.८४ 
१७ । अमरावती २ २२४.३१ १८५.०९ 
एकूण- अमरावती विभाग ४ १४०४.८६ १२१४.७८ 
१८ | नागपूर २ १५४.३७ १५४.३७ 
१९ । भंडारा षु ४७२.४९ ४७२.४९ 
२० । गोंदिया ८ ३३२.९१ ३३२.९१ 
२१ | चंद्रपूर al ३८२.४२ ३८२.४२ 
२२ । गडचिरोली Lae | q ७४६.५८ ७४६.५८ 
एकूण- नागपूर विभाग ३७ २०८८.७७ २०८८.७७ 
एकूण विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर ५१ ३४९३.६३ ३३०३.५५ 
एकूण (अ--ब--क) ११६ १२९२०.५२ १२०६०.५३ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


विवरणपत्र- ब 
रद्द करावयाच्या कामांची यादी 
(रु.लाखात) 
प्रशासकीय 
tes जिल्ह्याचे तालुका rane कार्यान्वयीन 
अ aia तालुका योजना / कामाचे नाव ी मान्यता 
नांव यंत्रणा 
रक्‍कम 
a ? 3 8 y § 
|» २५ पेठ १३.१२ 
२ ईंगतपुरी ७.५० 
३ कळवण प्रा.आ. केद्रांना अँम्बुलन्स पुरविणे । जिल्हा आरोग्य ७.५० 
४ नाशिक | दिडोरी (एकुण ८ युनिट) (प्रति युनिट किंमत अधिकारी, ७.५० 
4 बागळाण रु ७५००००/-) जि.प., नाशिक ७.५० 
& नांदगाव ७.५० 
9 त्र्यंबकेश्वर ७.५० 
एकूण नाशिक जिल्हा ५८.१२ 
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे करीता | अधिष्ठाता, 
८ धुळे तीन कार्डीयाक अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध | सर्वोपचार १४९.९७ 
धुळे करुन देणे. रुग्णालय, धुळे 
3 सर्वोपचार रुग्णाळय, धुळे करीता अधिष्ठाता, 
र धुळे सर्वोपचार , धुळे करीता a ae 
ठे शववाहीनी उपलब्ध करुन देणे कणाला धा ७ 
, धुळे 
एकूण धुळे जिल्हा १६३.५३ 
नवापुर मुख्याधिकारी, 
१० | — नवापुर | नगरपरिषदसाठी दोन झाववाहिनी | 2 nee ६.०० 
नदुरबार on नगर परिषद, 
a ह तळोदा त नवापूर / तळोदा | ८९-०९ 
एकूण नंदुरबार जिल्हा १३०९७ 
नेत्र रूग्णांना मोती बिंदु शास्त्रक्रिये जिल्हा 
करीता आण करण्यासाठी ल 
ee करीता ने- करण्यासाठी २५ दाह 
१२ जालना नतचे ल्यचिकित्सक, | २४.०० 
सिटर वाहन उपलब्ध करून देणे. eae 
जालना 
१३ जालना १४.०० 
१४ बदनापुर १४.०० 
१५ दे. अंबड १४.०० 
बनवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राना बंद किंवा — 
१६ घनसावंगी aerate «eee ae ल्हा आरोग्य १४.०० 
न वापरायोग्य ल मंजूर ठकार 
१७ मंठा अब्युलन्सऐवजी अब्युलन्स > १४.०० 
अँब्युलन्सऐवजी नवीन अँब्युलन्स ग चळ 
१८ परतूर जि.प., जालना १४.०० 
पुरविणे. 
१९ भोकरदन १४.०० 
१४.०० 
२० जाफ्राबाद 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


प्रशासकीय 
जिल्ह्याचे ना कय कार्यान्वयीन 
अ.क्र. तात तालुका योजना / कामाचे नाव ी मान्यता 
नांव यंत्रणा anaes 
रक्‍कम 
1-1 ? 3 gs ५ § 
एकूण जालना जिल्हा १३६.०० 
२१ परभणी १४.०० 
२२ गंगाखेड १४.०० 
२२ जितूर वाव ता १४.०० 
च प्राथमिक आरोग्य केंद्राना बंद किंवा 
२४ पूर्णा fees ee जिल्हा आरोग्य १४.०० 
= eer वापरा योग्य ल्या मंजूर अधिकारी 
२५ भणी मानवत अब्युलन्सऐवजी oe , १४.०० 
अँब्युलन्सऐवजी नवीन अँब्युलन्स a 
२६ सेलू पुरविणे जि.प., परभणी १४.०० 
२७ पाथरी क १४.०० 
२८ पालम १४.०० 
२९ सोनपेठ १४.०० 
एकूण परभणी जिल्हा १२६.०० 
हिंगोळी | प्राथमिक आरोग्य केंद्राना बंद किंवा 
:& हिगोली ae coo faeeramrg :” 
३१ | हिंगोली येनार pa य = नसलेल — मंजुर रंगित. ee 
अँब्युलन्स ऐवजी नवीन अँब्युलन्स हिंगोली 
जि.प., हिंगोली 
३२ औंढा पुरविणे.. 4.5 १४.०० 
एकूण हिंगोली जिल्हा ४२.०० 
प्राथमिक आरोग्य केद्राना बंद किंवा 
eee मजूर जिल्हा आरोग्य 
बीड paar वापरायोग्य नसलेल्या मंजूर अधिकारी 
३३ बीड वडवणी अब्युलन्स ऐवजी Sareea : १४.०० 
अँब्युलन्स ऐवजी नवीन अँब्युलन्स बीड 
जि.प., बीड 
पुरविणे. 
एकूण बीड जिल्हा १४.०० 
३४ देगलूर १३.१४ 
३५ धर्माबाद १३.१४ 
३६ हिमायतनगर eee उ १३.१४ 
डल प्राथमिक आरोग्य केंद्राना बंद किंवा दोरे त्य 
३७ भोकर ee मजूर जिल्हा आरोग्य १३.१४ 
नोड = वापरायोग्य नसलेल्या मंजूर असाद 
३८ नांदेड किन अब्युलन्स ऐवजी अंब्युलन्स : १३.१४ 
=a ऐवजी नवीन अॅब्युलन्स चो 
३९ उमरी पुरविणे जि.प., नांदेड १३.१४ 
४० बिलोली 7 १३.१४ 
४१ मुदखेड १३.१४ 
४२ लोहा १३.१४ 
एकूण नांदेड जिल्हा ११८.२६ 
४२३ मेहकर ३१.२२ 
देउळगाव जिल्हा 
By बुलडाणा देउळगाव ४ कार्डीयाक रुग्णवाहिका ग्रामीण इत्या ee ca 39.22 
बुलडाणा येजा” त्यास ल्यचिकित्सक, 
रुग्णालयास पुरविणे. बुलडाणा 
जळगाव बुलडाणा 
४५ र ३१.२१ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 


प्रशासकीय 
= जिल्ह्याचे तालुका ना कार्यान्वयीन 
अ नाव तालुका योजना / कामाचे नाव ी मान्यता 
नांव यंत्रणा 
रक्‍कम 
कि ? 3 ह ५ § 
१.२१ 
४६ लोणार रै 
एकूण बुलडाणा जिल्हा १२४.८६ 
चिखलदरा तालुक्यात ५ प्रेक्षणीय | मुख्याधिकारी, 
so | अमरावती | चिखलदरा । ठिकाणी बचत गटाला स्टॉल | नगर परिषद, ३९.२२ 
उपलब्ध करुन देणे. चिखलदरा 
एकूण अमरावती जिल्हा ३९.२२ 
| मुख्याधिकारी, 
वात रिसोड रिसोड येथे संगणक प्रयोगशाळा 3 a 
४८ वाशिम रिसोड तांशी नगर परिषद, २६.०० 
स्थापन | डोर सही 
वाशिम 
एकूण वाशिम जिल्हा २६.०० 
एकूण ८५९.९९ 


मम मम्मा ल 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


